RNI No. MAHBIL / 2009 / 35529 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष ६ , अंक ३७]] 


गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १ ९ -२५ , २०२० / कार्तिक २८ - अग्र ४ , शके १ ९ ४२ [ पृष्ठे १४ , किंमत : रुपये १४.०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी 

अधिसूचना 
पोलीस उप आयुक्त ( वाहतुक ) नवी मुंबई, यांजकडून 

वाहतूक नियंत्रण अधिसूचना 
क्र . पोउपआ / वाह / नमुं / १०१ ९ / २०२०.– ज्याअर्थी, खारघर वाहतुक शाखेच्या हद्दीत, सेक्टर नं . ४ , येथील येरळा मेडीकल कॉलेजच्या 
समोरील बाजुस सुख सदन , साईल सांतिवन, श्री. अनमोल, वक्रतुंड, अर्जुन, शांती कुंज, सिवुड हेरिटेज, कैलाश भवन , बालाजी प्रांगण, विष्णु 
विहार , मोरेश्वर, सोहम, महादेव , श्रीकृष्ण अशी रहिवाशी संकुले आहेत . सदर ठिकाणी असलेला मार्ग हा २० फुट रंदीचा असून सदर मार्गावर मोठ्या 
प्रमाणात वाहने दुतर्फा पार्कीग होत असतात . कचरा उचलणारे कॉमप्कटर वाहन व शालेय बसेस आल्यास वाहतुकीला अडथळा निर्माण होतो. 
त्यामुळे सोसायटीमध्ये राहाणाऱ्या रहिवाशांना तसेच इतर सार्वजनिक वाहतुकीस, वाहतुक कोंडीच्या समस्येला सामोरे जावे लागत आहे. 
आणीबाणीच्या वेळी रुग्णवाहिका, अग्नीशमन अशा अत्यावश्यक सेवा असलेल्या वाहनांना अडथळा होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

त्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन , गृह विभाग, क्र . एम.व्ही.ए. -११६ / सीआर / ३७ / टीआर , दिनांक २७ सप्टेंबर १ ९९ ६ चे अधिसूचनेनुसार मोटार 
वाहन कायदा कलम ११५ , ११६ ( १ ) ( अ )( ब ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर करून मी , पुरुषोत्तम कराड, पोलीस उप आयुक्त, 
वाहतुक , नवी मुंबई पुढीलप्रमाणे आदेश करीत आहे. 

खारघर वाहतुक शाखेच्या हद्दीतील, खारघर सेक्टर नं . ४ , येथील सुख सदन , साईल सांतिवन, श्री. अनमोल, वक्रतुंड, अर्जुन, शांती कुंज, 
सिवुड हेरिटेज, कैलाश भवन , बालाजी प्रांगण, विष्णु विहार , मोरेश्वर , सोहम, महादेव , श्रीकृष्ण या संकुलांना येण्या - जाण्यासाठी असलेल्या 
रस्त्यावर “ सम विषम पार्कीग ” ची अधिसूचना घोषित करण्यात येत आहे. 

सदरची अधिसूचना दिनांक ९ नोव्हेंबर २०२० रोजी पासून पुढील आदेश होईपर्यंत अमलात राहील. 
सदरची वाहतुक नियंत्रण अधिसूचना ही पोलीस वाहने, फायर ब्रिगेड, रुग्णवाहिका व इतर अत्यावश्यक सेवेतील वाहनांना लागु होणार नाही. 


पुरुषोत्तम कराड, 
पोलीस उप आयुक्त ( वाहतूक ), 


नवी मुंबई, 


दिनांक ९ नोव्हेंबर २०२० . 


नवी मुंबई. 


(१ 
) 


भाग एक ( को.वि.पु. ) - १ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक 


-कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १ ९ -२५ , २०२० / कार्तिक २८ - अग्र ४ , शके १ ९ ४२ 

नगरविकास विभाग 


3 


“ 


" 


उक्त जमीन 


४ था मजला, मुख्य इमारत , मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक १८ फेब्रुवारी २०२० 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १ ९ ६६ कलम ३७ ( २ ) अन्वयेची अधिसूचना. 

क्रमांक टीपीएस -१२१७ / ३१५७/ प्र.क्र.१४ / १ ९ / नवि - १२.- ज्याअर्थी, ठाणे शहराची सुधारीत विकास योजना ( यापुढे जिचा उल्लेख “ उक्त 
विकास योजना असा करण्यात आला आहे. ) महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १ ९ ६६ ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त अधिनियम 
असा करण्यात आला आहे . ) च्या कलम ३१ ( १ ) अन्वये शासन नगरविकास विभागाची अधिसूचना क्रमांक टीपीएस -१२ ९ ७ / १३१ ९ / प्र.क्र . १४८ / 
९ ७/ नवि -१२, दिनांक ४ ऑक्टोबर १ ९९९ (यापुढे जिचा उल्लेख “ उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे ) अन्वये भागशः मंजूर झाली 
असून ती दिनांक २२ नोव्हेंबर १ ९९९ पासून अंमलात आली आहे आणि उक्त विकास योजनेच्या वगळलेल्या भागाची विकास योजना उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ३१ ( १ ) मधील तरतूदीनुसार शासन , नगरविकास विभागाची अधिसूचना क्र . टीपीएस -१२०१ / २७४ / प्र.क्र. २८ / २०० ९ / नवि 
१२ , दिनांक ३ एप्रिल २००३ रोजी मंजूर झाली असून दिनांक १४ मे २००३ पासून अंमलात आली आहे 

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेमधील सेक्टर ३ च्या विकास योजनेनुसार मौ . नौपाडा येथील स . नं . १४१ पै . , १४२ पै. , १४४ पै . ही 
जमीन भागशः विद्यामान मनोरुग्णालय हॉस्पिटलखालील सार्वजनिक / निमसार्वजनिक वापर विभाग, भागशः आ . क्र . ३ -पार्कीग, भागशः आ. क्र . 
४ -पाकाँग, भागशः आ . क्र . १ -पंपींग स्टेशन, भागशः विद्यमान माध्यमिक शाळा व खेळाचे मैदान व भागशः आ . क्र . १८.०० मी. रुंद विकास योजना 
रस्ता या प्रस्तावांनी व सेक्टर १ च्या विकास योजनेनुसार भागशः आ . क्र . १ -म्युनिसिपल प्राथमिक शाळा, भागशः आ . क्र . ३ - पाकींग, भागशः १२.०० 
मी. व १८.०० मी. रुंद विकास योजना रस्ता या प्रस्तावानी बाधीत होत असून भागशः क्षेत्र रहिवास विभागात समाविष्ट आहे ( यापुढे ज्याचा उल्लेख 

असा करण्यात आला आहे. ) ; 
आणि ज्याअर्थी, ठाणे महानगरपालिकेने ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त महानगरपालिका " असा करण्यात आला आहे .) उक्त अधिनियमातील 
कलम ३७ ( १ ) अन्वयेची सर्व वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून उक्त जमीनीपैकी काही क्षेत्र रेल्वे स्टेशनकरिता आरक्षित करण्याचा व त्याअनुषंगाने 
१८.०० मी. रुंद रस्ता दर्शविण्याचा, आ . क्र . ३ -पार्कीग, आ . क्र. १ - पंपींग स्टेशन, आ.क्र. १ - म्युनिसिपल प्राथमिक शाळा या आरक्षणाच्या क्षेत्रामध्ये 
बदल करण्याचा व नवीन बस टर्मिनसचे आरक्षण तसेच १२.०० मी. , १८.०० मी. व २४.०० मी . रुंद विकास योजना रस्त्यांची आखणी दर्शविण्याचा 
फेरबदल प्रस्ताव शासनाच्या मान्यतेसाठी दिनांक १० नोव्हेंबर २०१७ च्या पत्रान्वये सादर केला आहे ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ प्रस्तावित फेरबदल " 
असा करण्यात आला आहे ) ; 

आणि ज्याअर्थी, आवश्यक ती चौकशी केल्यानंतर व संचालक , नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचा सल्ला घेतल्यानंतर प्रस्तावित फेरबदल 
मंजूर करणे आवश्यक आहे, असे शासनाचे मत झाले आहे ; 

त्याअर्थी, आता उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ चे पोट - कलम ( २ ) अन्वये व त्या अनुषंगाने शासनास प्राप्त असलेल्या इतर अधिकारांचा 
वापर करून शासन उक्त विकास योजनेतील प्रस्तावित फेरबदल प्रस्ताव मंजूर करीत आहे आणि त्यासाठी उक्त विकास योजना मंजूरीच्या 
अधिसूचनेतील फेरबदलाच्या अनुसुचीमध्ये शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नवीन नोंद समाविष्ट करण्यात येत आहे ; 

नोंद 
मौजे नौपाडा येथील स . नं . १४१ पै . , १४२ पै. , १४४ पै . , यापैकीची भागशः जमीन रेल्वे स्टेशन व बस टर्मिनसकरिता आरक्षित करण्यात 
येत आहे. आ. क्र . ३ - पाकींग, आ . क्र. १ -पंपींग स्टेशन आणि आ . क्र. १ -म्युनिसिपल प्राथमिक शाळा या आरक्षणाच्या आकारमानात / क्षेत्रफळात 
बदल करण्यात आला आहे. तसेच १२.०० मी. , १८.०० मी. व २४.०० मी. रुंद विकास योजना रस्ते नव्याने प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. 
सदरचे सर्व फेरबदल विकास योजना भाग नकाशावर दर्शविण्यात आले आहेत. 
२ . सदरचा मंजूर फेरबदल ही अधिसूचना शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून अंमलात येईल. 

उक्त मंजूर फेरबदल दर्शविणारा भाग नकाशा नागरिकांच्या अवलोकनार्थ कार्यालयीन वेळेमध्ये कामकाजाच्या दिवशी खाली नमूद 
कार्यालयामध्ये एक महिन्याच्या कालावधीकरिता उपलब्ध राहील. 

( १ ) आयुक्त, ठाणे महानगरपालिका, ठाणे. 
( २ ) सहसंचालक , नगररचना , कोकण विभाग, कोकण भवन, नवी मुंबई. 
( ३ ) सहायक संचालक , नगररचना, ठाणे शाखा, जि . ठाणे. 

सदर फेरबदलाची अधिसूचना ही महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in वेबसाईटवर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. 


३ . 


४ . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


अशोक का . खांडेकर 
कार्यासन अधिकारी. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १ ९ -२५ , २०२० / कार्तिक २८ - अग्र ४ , शके १ ९ ४२ 


३ 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 


4th Floor, Main Building , Mantralaya , Mumbai 400 032 . 

Dated the 18th February 2020 . 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT , 1966 NOTIFICATION UNDER SECTION 37 ( 2 ) OF THE ACT. 

No. TPS . 1217 / 3157 / C.R . 14 / 19 / UD - 12.- Whereas , the Revised Development Plan of the city of 
Thane (hereinafter referred to as “ the said Development Plan ” ) has been sanctioned partly by the Government 
in the Urban Development Department , under section 31 ( 1 ) of the Maharashtra Regional and Town Planning 
Act, 1966 ( hereinafter referred to as “ the said Act " ) vide Notification No. TPS 1297 / 1319 / CR - 148 / 97 / 
UD - 12 , dated the 4th October, 1999 (hereinafter referred to as " the said Notification " ) and has come into 
force with effect from 22nd November, 1999 and the Excluded Part of the said Development Plan has 
been sanctioned by the Government in Urban Development Department under section 31 ( 1 ) of the said 
Act, vide Notification No. TPS . 1201 / 274 / CR -28 / 2009 /UD - 12, dated the 3rd April, 2003 and has come 
into force with effect from 14th May, 2003 ; 

And whereas , in the Development Plan of Sector- 3 of the said Development Plan , land bearing S. No. 
141 ( pt . ) , 142 ( pt . ) , 144 ( pt . ) of Village Naupada is partly included in Public / Semi Public Zone for Mental 
Hospital, partly affected by Site No.3 -Parking, partly affected by Site No.4 -Parking, partly affected by Site 
No.1 -Pumping Station , partly affected by existing Secondary School and Play Ground and partly affected 
by 18.00 mt . wide Development Plan Road and as per the Development Plan of the Sector - 1 of the said 
Development Plan , partly affected by Site No.1-Municipal Primary School , partly affected by Site No.3 
Parking, partly affected by 12.00 mt . and 18.00 mt . wide Development Plan Road and partly included in 
Residential Zone (hereinafter referred to as " the said land " ) ; 


And whereas, Thane Municipal Corporation (hereinafter referred to as “ the said Municipal Corporation ” ), 
after following the legal procedure under sub - section ( 1 ) of Section 37 of the said Act, has submitted a 
proposal for modification in the said Development Plan so as to reserve the said land partly for Railway 
Station along with 18.00 mt . wide road , to change the area of Site No.3 - Parking, Site No.1 - Pumping Station , 
Site No.1 -Municipal Primary School , to reserve the said land partly for new reservation of Bus Terminus 
and 12.00 mt . , 18.00 mt . and 24.00 mt . wide Development Plan Road, vide letter dated 10 th November 
2017 (hereinafter referred to as “ the Proposed Modification ” ); 

And whereas , after making necessary enquiries and after consulting the Director of Town Planning , 
Maharashtra State, Pune , the Government is of the opinion that it is necessary to sanction the Proposed 
Modification ; 

Now therefore, in exercise of the powers conferred under sub - section ( 2) of section 37 of the said Act 
and all other powers enabling it in that behalf, the State Government hereby sanctions the Proposed 
Modification as described below : 


" In the Schedule of modifications appended with the said Notification , after the last entry, the following 
new entry shall be inserted viz : - 


ENTRY 


“ Land bearing S. No.141(pt. ), 142(pt .), 144 (pt . ) of Village Naupada is partly reserved for Railway 
Station and Bus Terminus. The area and shape of Site No.3 - Parking, Site No.1 - Pumping Station and Site 
No.1 - Municipal Primary School are modified . Also new 12.00 mt . , 18.00 mt . , and 24.00 mt . wide 
Development Plan Road are proposed . All this modifications are shown on the part plan of the said 
Development Plan ." 

2 . The date of publication of this Notification in the Maharashtra Government Gazette is fixed as the 
date of coming into force of this sanctioned modification . 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १ ९ -२५ , २०२० / कार्तिक २८ - अग्र ४ , शके १ ९ ४२ 

3 . The Part Plan of aforesaid sanctioned modification shall be made available for inspection by the 
general public during office hours on all working days at the following offices for a period of one month : 

( i) The Commissioner, Thane Municipal Corporation , Thane . 
( ii) The Joint Director of Town Planning , Konkan division , Konkan Bhavan, Navi Mumbai . 

( iii) The Assistant Director of Town Planning , Thane Branch , Thane. 
4. This notification shallalso be published on the Government Website at www.maharashtra.gov.in 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


ASHOK K. KHANDEKAR , 


Section Officer 


" 


“ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १ ९ -२५ , २०२० / कार्तिक २८ - अग्र ४ , शके १ ९ ४२ 

नगरविकास विभाग 
४ था मजला, मुख्य इमारत , मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक १३ नोव्हेंबर २०२० . 

अधिसूचना 
क्रमांक टिपीएस -१२१ ९ / २२२३ / प्र.क्र . ८५ / २० / नवि -१२.– ज्याअर्थी, कल्याण- डोंबिवली शहराच्या सेक्टर- १ ची विकास योजना शासन 
नगर विकास विभाग यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक टिपीएस / १२ ९९ / १९ १० / सीआर ३४ / २००० / नवि -१२, दिनांक ३ सप्टेंबर, २००५ रोजी सारभूत 
स्वरुपाचे फेरबदल ( E.P. ) वगळून मंजूर केली आहे. तसेच उक्त विकास योजनेमधील सारभूत स्वरुपाचे फेरबदल ( E.P.) अधिसूचना क्रमांक 
टिपीएस -१२०७ / ६०४ / प्र.क्र.४ ९ ४ / ०८ / नवि -१२, दिनांक १४ सप्टेंबर, २०० ९ नुसार शासनाने मंजूर केलेले आहेत ( यापुढे जिचा उल्लेख “ उक्त 
विकास योजना " असा करण्यात आला आहे ) ; 

आणि ज्याअर्थी, मौजे कल्याण स.नं. १ , हि.नं. १ , क्षेत्र ५२६२.११ चौ.मी. ही जमीन उक्त विकास योजनेतील सेक्टर -१ मध्ये आ . क्र . २७ 
" आर्ट गॅलरी व म्युझियम " या आरक्षणासाठी प्रस्तावित आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, सदर आरक्षणाने बाधीत जमिनीचा विकास बांधा, वापरा व हस्तांतरीत करा या धर्तीवर करण्यास कल्याण- डोंबिवली 
महानगरपालिकेच्या महासभेने ठराव क्रमांक १२७ विषय क्रमांक १२ , दिनांक २२ डिसेंबर , २००३ अन्वये मंजूरी दिलेली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उपरोक्त भूखंडाच्या ३३ टक्के क्षेत्राच्या मर्यादेत ( १,४७६.०० चौ.मी. ) “ आर्ट गॅलरी व म्युझियम " चे बांधकाम व उर्वरित 
५२ टक्के क्षेत्राच्या ( २,८६६.७० चौ.मी. ) मर्यादेत “ वाणिज्य वापर " बांधकाम करुन सदर आरक्षणाचे नामाभिदान “ आर्ट गॅलरी व म्युझियम 
ऐवजी “ आर्ट गॅलरी, म्युझियम व व्यापार संकुल " असे करणेकरीता महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ ( यापुढे ज्याचा उल्लेख 
उक्त अधिनियम " 

असा करण्यात आला आहे . ) चे कलम ३७ ( १ ) अन्वये फेरबदलाची कार्यवाही सुरु करणेसाठी कल्याण - डोंबिवली 
महानगरपालिकेच्या महासभेने दिनांक १ ९ ऑक्टोबर, २०१८ रोजीच्या ठराव क्रमांक ७८ , विषय क्रमांक १६ अन्वये मान्यता दिलेली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कल्याण- डोंबिवली महानगरपालिकेने ( यापुढे जिचा उल्लेख “ उक्त महानगरपालिका " असा करण्यात आला आहे .) सर्व 
वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करुन उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ ( १ ) अन्वये उक्त विकास योजनेतील सेक्टर -१ मधील आ . क्र . २७ “ आर्ट गॅलरी 
व म्युझियम या आरक्षणाच्या ३३ टक्के क्षेत्राच्या मर्यादेत ( १,४७६.०० चौ.मी. ) “ आर्ट गॅलरी व म्युझियम ” व उर्वरित ५२ टक्के क्षेत्राच्या 
( २,८६६.७० चौ.मी. ) मर्यादेत “ वाणिज्य वापर " अनुज्ञेय करणेसाठी आरक्षणाचे नामाभिदान “ आर्ट गॅलरी, म्युझियम व व्यापारी संकुल 
याप्रमाणे करणेचा फेरबदल प्रस्ताव शासनास मान्यतेसाठी सादर केला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, आवश्यक ती चौकशी केल्यानंतर व संचालक , नगररचना, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचा सल्ला घेतल्यानंतर काही बदलांसह 
उक्त फेरबदल मंजूर करणे आवश्यक आहे, असे शासनाचे मत झाले आहे . 

आणि त्याअर्थी, आता उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ चे पोटकलम ( २ ) अन्वये शासनास प्रदत्त असलेल्या शक्तींचा वापर करुन उक्त 
फेरबदल प्रस्ताव खालीलप्रमाणे मंजूर करण्यात येत आहे. 

उक्त विकास योजनेतील सेक्टर -१ मधील आ . क्र . २७ आर्ट गॅलरी व म्युझियम " या आरक्षणाचे नामाभिदान बदलून “ आर्ट गॅलरी, 
म्युझियम व व्यापार संकुल " याप्रमाणे करण्यात येत आहे. 
२ . 

सदरचा मंजूर फेरबदल ही अधिसूचना शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून अंमलात येईल. 
३ . उक्त मंजूर फेरबदल दर्शविणारा भाग नकाशा नागरिकांच्या अवलोकनार्थ कार्यालयीन वेळेमध्ये कामकाजाच्या दिवशी खालील नमूद 
कार्यालयांमध्ये एक महिन्याच्या कालावधी करिता उपलब्ध राहील. 

( १ ) आयुक्त, कल्याण - डोंबिवली महानगरपालिका, कल्याण . 
( २ ) सहसंचालक, नगर रचना, कोकण विभाग, तिसरा मजला, कोकण भवन , नवी मुंबई ४०० ६१४ . 
३ ) सहायक संचालक , नगर रचना, ठाणे शाखा, जिल्हाधिकारी संकुल, ठाणे . 

सदर फेरबदलाची अधिसूचना ही महाराष्ट्र शासनाच्या www..maharashtra.gov.in ( कायदे व नियम ) या वेबसाईटवर प्रसिद्ध 
करण्यात आली आहे. 


“ 


" 


४ . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


अशोक का . खांडेकर, 
कार्यासन अधिकारी. 


भाग एक ( को.वि.पु. ) - २ 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक -कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १ ९ -२५ , २०२० / कार्तिक २८ - अग्र ४ , शके १ ९ ४२ 

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 
4th Floor, Main Building , Mantralaya, Mumbai 400 032 , 

dated the 13th November, 2020 . 


NOTIFICATION 


No. TPS - 1219 / 2223 / C.R . 85 / 20 / UD - 12. —Whereas , the Government in Urban Development 
Department has sanctioned the Development Plan for Sector- 1 of Kalyan - Dombivali Municipal Corporation 
vide Notification No. TPS - 1299 / 1910 / C.R.34 / 2000 / UD - 12 , dated 3rd September, 2005 excluding the 
modifications of substantial nature ( E.P.) and thereafter sanctioned the substanitial modifications of the 
Development Plan ( Excluded Part) of Sector 1 vide Notification No.TPS - 1299 / 1910 / C.R.34 / 2000 / UD 
12 , dated 14th September, 2009. (hereinafter referred to as “ the said Development Plan " ) ; 

And Whereas , the land bearing S. No.1 , Hissa No.1 of village Kalyan admeasuring 5,262.11 Sq . Mtr is 
proposed for Reservation No. 27 ‘ Art Gallery and Museum in sector 1 of the said Development Plan ; 

And Whereas , the General Body of Kalyan - Dombivali Municipal Corporation vide Resolution No.127 , 
Subject No. 12 dated 22nd December, 2003 has accorded its sanction to develop the land under this 
reservation on the principle of Built, Operate and Transfer . 

And Whereas , General Body of Kalyan -Dombivali Municipal Corporation vide Resolution No.78 , 
subject No. 16 dated 19th October, 2018 has accorded its sanction to initiate the process of modification 
under Section 37 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as 
“ the said Act ” ) for 33 % area of the aforesaid plot ( 1,476.00 sq.mtr ) for constructing ‘ Art Gallery and 
Museum and to permit balance 52 % area ( 2,866.70 sq.mtr.) for Commercial use and also to change the 
nomenclature of the reservation from Art Gallery and Museum to “ Art Gallery, Museum and Commercial 
Complex ” ( hereinafter referred to as “ the said Reservation " ); 

And whereas , the Kalyan - Dombivali Municipal Corporation ( hereinafter referred to as “ the said Muncipal 
Corporation " ) after following the legal procedure under sub -section 1 of section 37 of the said Act , has 
submitted a proposal of modification in Reservation No.27 Art Gallery and Museum in sector 1 of the 
said Development Plan to the Government for its sanction by considering 33 % of the aforesaid plot ( 1,476.00 
sq.mtr) for construction of ‘ Art Gallery and Museum and balance 52 % area ( 2,866.70 sq.mtr. ) for 
Commercial use and accordingly it is proposed to change the nomenclature of the reservation from Art 
Gallery and Museum to " Art Gallery, Museum and Commercial Complex " ; 

And whereas , after making necessary enquiries and after consulting the Director of Town Planning , 
Maharashtra State, Pune , the Government is of the opinion that it is necessary to sanction the proposed 
modification with some changes ; 

Now therefore, in exercise of the powers conferred under sub - section ( 2 ) of Section 37 of the said 
Act , the State Government hereby sanctions the proposed modification as described below : 

The nomenclature of Reservation No. 27 ‘Art Gallery and Museum in sector 1 of the said 
Development Plan is changed as “ Art Gallery, Museum and Commercial Complex " ; 

2. The date of publication of this Notification in the Maharashtra Government Gazette is fixed as the 
date of coming into force of this sanctioned modification . 

3 . The part plan of aforesaid sanctioned modification is available for inspection for the general public 
during office hours on all working days at the following offices for the period of one month . 

( i) The Municipal Commissioner, Kalyan -Dombivali Municipal Corporation , Kalyan. 

( ii) The Joint Director of Town Planning, Konkan Division , 3rd Floor , Konkan Bhavan , 
Navi Mumbai 400 614 . 

( iii) The Assistant Director, Town Planning , Thane Branch , Collector Campus , Thane . 
4. This notification is also available on the Government website www.maharashtra.gov.in 


44 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra, 


ASHOK K. KHANDEKAR , 

Section Officer. 


७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १ ९ -२५ , २०२० / कार्तिक २८ - अग्र ४ , शके १ ९ ४२ 

जिल्हाधिकारी व जिल्हादंडाधिकारी यांचे कार्यालय, रत्नागिरी यांजकडून 
वाचले .- ( १ ) मुंबई पोलीस अधिनियम, १ ९ ५१ चे कलम ३५ . 

( २ ) पोलीस अधीक्षक , रत्नागिरी यांजकडील पत्र जा.क्र.जिविशा / कडवई म. आदेश / १४ ९ २ / २०२०, दिनांक २७ ऑक्टोबर २०२० . 


आदेश 


मुंबई पोलीस अधिनियम, १ ९ ५१ चे कलम ३५ अन्वये मनाई आदेश 
क्रमांक उचिशा / पोल -२ / म.आ. / कडवई / २०२०.– ज्याअर्थी, मौजे कडवई, ता. संगमेश्वर गावातील वादग्रस्त स्मशानभूमी बाबत इकडील 
आदेश क्र.उचिशा / पोल-२ / म.आ. / कडवई / २०२०, दिनांक १ ऑक्टोबर २०२० अन्वये दिनांक १ ऑक्टोबर २०२० ते दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०२० या 
कालावधीकरिता मुंबई पोलीस अधिनियम, १ ९ ५१ चे कलम ३५ प्रमाणे मनाई आदेश लागू करण्यात आलेला होता. 

ज्याअर्थी, पोलीस अधीक्षक, रत्नागिरी यांनी वाचले अ.क्र . २ ने वादग्रस्त स्मशानभूमीचा वाद अदयापही मिटलेला नसल्याचे कळवून वादग्रस्त 
जागेकरिता मुंबई पोलीस अधिनियम, १ ९ ५१ चे कलम ३५ प्रमाणे मनाई आदेश दिनांक १ नोव्हेंबर २०२० रोजीपासून पुढे ६० दिवस, मुंबई पोलीस 
अधिनियम, १ ९ ५१ चे कलम ३५ प्रमाणे मनाई आदेश लागू करण्याची विनंती केली आहे. 

त्याअर्थी, मी अपर जिल्हादंडाधिकारी, रत्नागिरी प्रकरणाची पार्श्वभूमी लक्षात घेता मौजे कडवई, ता . संगमेश्वर येथील श्री. नजीर जुवळे यांचे 
घरासमोरील नदीचे पात्रात शासकीय जागेत ज्या ठिकाणी अंत्यविधी केला जातो त्या वादग्रस्त जागेत मृत देहांचे दहन करून, दफन करून किंवा अन्य 
त -हेने त्यांची विल्हेवाट लावण्यास मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३५ प्रमाणे दिनांक ३ नोव्हेंबर २०२० ते दिनांक ३१ डिसेंबर २०२० पर्यंत 
मनाई आदेश लागू करीत आहे. सबब कडवई येथील अधिकृत स्मशानभूमींपैकी वाणीवठार व कडवई बाजारपेठ येथील ग्रामस्थांनी देण येथील स.नं. 
५०२ , हि.नं. १४ क्षेत्र ०.१६.० या जागेचा वापर प्रेतांचे अंत्यविधीसाठी करावा. 

सदरहू आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधीत ईसम मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम १३३ अन्वये शिक्षेस पात्र राहील. 
सदर आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक २ नोव्हेंबर २०२० रोजी दिला. 


मा . जिल्हाधिकारी यांचे मान्यतेने 
रत्नागिरी, 
दिनांक २ नोव्हेंबर २०२० . 


राजश्री मोरे, 
अपर जिल्हादंडाधिकारी, रत्नागिरी. 


भाग एक ( को.वि.पु . ) - ३ 


C 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १ ९ -२५ , २०२० / कार्तिक २८ - अग्र ४ , शके १ ९ ४२ 

BY THE COMMISSIONER OF POLICE , RAILWAYS MUMBAI 


Order 


No. CP /RLY /MUMBAI/ PROHIBIT ACTS / 2020-21.– WHEREAS, I consider it necessary for the 
preservation of public peace and public safety in Mumbai Railway Police Commissionerate. I Ravindra 
Sengaonkar, Commissioner of Police , Railways, Mumbai in exercise of the power conferred upon me 
under sub -section ( 1 ) , ( 2) and ( 3) of section 37 of the Maharashtra Police Act, 1951 ( Mah.Act XXII of 
1951 ) do hereby prohibit the following acts throughout Mumbai Railway Police Commissionerate for the 
period from 00-01 hours of 15th November 2020 to 24-00 hrs . of 29th November 2020 . 

1. ( a ) The carrying of arms, cudgels, swords , spears , bludgeons , unlicensed gun , knives, sticks or lathis 
or any other articles which is capable of being used for causing physical harms (violence ) . Save for such 
firearms where license has been granted by this authority or where specific permission is sought for carriage 
of such arms from the competent authority. 

(b ) The carrying of any corrosive substance or explosive. 

( c ) The carrying, collection and preparation of stones or other missiles or instruments or means of 
casting or inpelling missiles . 

( d ) The exhibicon of persons or corpses or figures of effigies thereof. 
( e ) The public utterance of cries , singing of song , playing of music , 

( f) Delivery or harangues , the use of gestures or mimetic , representations and the preparations, 
exhibition or dissemination of pictures , symbols, play cards or any other Object or thing which may in the 
opinion of any police officer posted in Mumbai Railway Commissionerate offend against decency or morality 
or undermine the security of or tend to over - throw the state . 

2 . If any persons goes armed with such article or carrying any corrosive substance or explosive or 
missile in contravention of such prohibition he shall be liable to be disarmed of the corrosive substance or 
explosive or missile shall be liable to seized from him by any police officer and the article corrosive substance, 
explosive or missile so seized shall be forfeited to the State Government . 

3. This order will not be applicable to any person being in service or employment of any Government 
or Government undertaking required by his superiors or by the nature of his duties, to carry weapons. The 
order will also not be applicable to Private Security Guards or Gurkhas or Chowkidars etc, employed on 
watch - n -ward duties carrying lathis admeasuring in length not exceeding 31/2 feet. 

4. Notwithstanding the expiration of this order after the period herein above mentioned . 
( a ) Any investigation or legal proceeding may be instituted, continued or enforced . 

( b ) Any penalty, forfeiture or punishments incurred in respect of any contravention of this order may 
be imposed , as if this order had not expired . 

5. I further direct that this order shall be published and promulgated in Mumbai Railway Police 
Commissionerate by affixing copies thereof in conspicuous public places and by announcing the same 
through Railway announcement system , loudspeakers or Megaphone, as well as publishing through media , 

Given under my hand and seal this on 11th November 2020 . 


RAVINDRA SENGAONKAR , 
Commissioner of Police, 

Railways, Mumbai . 


" 


לל 


לל 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १ ९ -२५ , २०२० / कार्तिक २८ - अग्र ४ , शके १ ९ ४२ 
सहनिबंधक, सहकारी संस्था, ( मुंबई शहर व पूर्व उपनगरे ), सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , मुंबई शहर, झो.पु.प्रा. , 
झो.पु.प्रा ., मुंबई यांजकडून 

मुंबई यांजकडून 
अधिसूचना 

अधिसूचना 
क्रमांक झोपुप्रा / सहनिस / कार्यासन-१ / टे.सी. ६ / सन २०२०. 

क्रमांक SRA / CO / OW / 2020 / 22161.--- सहायक 
सहनिबंधक , सहकारी संस्था, ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ) झोपडपट्टी 
पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई यांचेकडून मंजूर केलेल्या उपविधीची प्रत निबंधक , सहकारी संस्था, मुंबई शहर झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, 
व नोंदणी प्रमाणपत्र प्रिमियर रेसिडेन्सी ए ते के विंग को . ऑपरेटीव्ह मुंबई यांचेकडून मंजूर केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र 
होसिंग सोसायटीज असोशिएशन लिमिटेड, सीटीएस नं . ६३७ , ६३७ ऑर्किड अॅटरीअम सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित, एफ.पी.नं. 
( पार्ट ), प्रिमियर कुर्ला रोड, कोहीनुर सीटीसमोर, कुर्ला ( पश्चिम ), 

४२८ , सी.एस.नं. ७८५ , टी.पी.एस. नं. ३ , सेनापती बापट मार्ग , 
मुंबई ४०० ०७० या नावाने दिली असून , हे असोशिएशन महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० मधील ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र 

माहिम ( पश्चिम ), मुंबई ४०० ०१६ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
अधिनियम क्रमांक २४ ) च्या कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी क्रमांक 

संस्था अधिनियम, १ ९ ६० मधील ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम 
एम.यु.एम. / एस.आर.ए. / सर्वसाधारण / टी.सी. / ०१ / सन २०२० , दिनांक क्रमांक २४ ) च्या कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी क्रमांक एम.युएम ./ 
२१ ऑक्टोबर २०२० नुसार नोंदविण्यात आली व उक्त अधिनियमाच्या 

एस.आर.ए. / एच.एस.जी. / टी.सी. /१३१ ९ ५ / सन २०२० , दिनांक २ नोव्हेंबर 
कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १ ९ ६१ मधील नियम 

२०२० नुसार नोंदविण्यात आली व उक्त अधिनियमाच्या 
क्रमांक १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ सहकारी गृहनिर्माण संघ 

कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १ ९ ६१ मधील नियम 
असे करण्यात आले आहे. 

क्रमांक १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था असून 

“ भाडेकरू सहभागीदारी संस्था ” असे करण्यात 
एम . ओ. आरिफ , उप वर्गीकरण 
मुंबई, 

सहनिबंधक, 

आले आहे. 
दिनांक २१ ऑक्टोबर २०२० . 

सहकारी संस्था, 
( मुंबई शहर व पूर्व उपनगरे ), 

संध्या बावनकुळे, 
झो.पु.प्रा . , मुंबई. 
मुंबई, 

सहायक निबंधक, 
दिनांक २ नोव्हेंबर २०२० . 

सहकारी संस्था, मुंबई शहर 
सहनिबंधक, सहकारी संस्था, ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ), 

झो.पु.प्रा . , मुंबई. 
झो.पु.प्रा ., मुंबई यांजकडून 
अधिसूचना 

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून 
क्रमांक झोपुप्रा / सहनिस / कार्यासन-१ / टे.सी. ६ / सन २०२०. 
सहनिबंधक , सहकारी संस्था, ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ) झोपडपट्टी 

अधिसूचना 
पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई यांचेकडून मंजूर केलेल्या उपविधीची प्रत 
व नोंदणी प्रमाणपत्र छेडा हाईट्स सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित 

क्रमांक नोंदणी / अधिसूचना / रा.प.प्र / २ ९ ६ / २०२०. - सहायक निबंधक , 
सी.टी.एस नं. ५७७० , प्लॉट नं. २१२ टी.पी.एस. ३ , 

सहकारी संस्था, पालघर , जि. पालघर याद्वारे अधिसूचीत करीत 
कानेकर मार्ग, घाटकोपर ( पूर्व), मुंबई ४०० ०७७ या नावाने दिले 

आहे की, अष्टविनायक -२ सहकारी गृहनिर्माण संस्था म . , बोईसर , 
असून , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० मधील सर्व्हे नं. ४६ / १,४६ / २,४७,४५,४४ , बोईसर ( पूर्व ), ता . जि . पालघर, 
( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १ ) नोंदणी क्रमांक पी.एल.आर / ( पी.एल.आर )/एच.एस.जी/ ( टी.सी ) / 
अन्वये नोंदणी क्रमांक एम.यु.एम. / एस.आर.ए. / एच.एस.जी. / टी.सी./ १०५८ / २०२०-२०२१ / सन २०२० , दिनांक ८ ऑक्टोबर २०२० , ही 
१३०७५ / सन २०२० , दिनांक २७ ऑक्टोबर २०२० नुसार नोंदविण्यात संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० ( १ ९ ६१ चा अधिनियम 
आली व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी क्रमांक २४ ) चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे व 
संस्था १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण 

उक्त अधिनियम कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी 

नियम, १ ९ ६१ चे नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण 
संस्था असे करण्यात आले आहे. 

संस्था असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण 

संस्था करण्यात आले आहे. 

मोहम्मद अ . आरिफ , 
मुंबई, 

सहनिबंधक, 
दिनांक २७ ऑक्टोबर २०२० . सहकारी संस्था , 

प्रशांत पाटील, 
( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ), पालघर , 

सहायक निबंधक, 
झो.पु.प्रा . , मुंबई. दिनांक ८ ऑक्टोबर २०२० . 

सहकारी संस्था , पालघर . 
भाग एक ( को.वि.पु . ) – ३ अ 


बी . एम . 


לל 


" 


" 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १ ९ -२५ , २०२० / कार्तिक २८ - अग्र ४ , शके १ ९ ४२ 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून 
अधिसूचना 

अधिसूचना 
क्रमांक नोंदणी/ अधिसूचना / रा.प.प्र/ ३०७ / २०२०. सहायक निबंधक, क्रमांक नोंदणी/ अधिसूचना/ रा.प.प्र/ २९ ५ / २०२०. सहायक निबंधक, 
सहकारी संस्था, पालघर, जि. पालघर याद्वारे अधिसूचीत करीत सहकारी संस्था, पालघर , जि. पालघर याद्वारे अधिसूचीत करीत 
आहे की , नेस्ट रेसिडेन्सी बिल्डींग नं . ७,८ , ९ , १० को . ऑपरेटिव्ह आहे की, शगुन रो हाऊस को . ऑप. हौसिंग सोसायटी लि . , सर्वे नं . 
हौसिंग सोसायटी लि. , सर्व्हे नं . १००/१ पैकी ११८/३ , टेंभोडे, ११४ - अ ( जुना ), नवीन १६७ , प्लॉट नं . ६३ , बोईसर, ता . , जि . पालघर,, 
ता . जि . पालघर, नोंदणी क्रमांक पी.एल.आर / ( पी.एल.आर ) एच.एस.जी/ नोंदणी क्रमांक पी.एल.आर / ( पी.एल.आर) एच.एस.जी / ( टी.सी ) / १०५७/ 
( टी.सी ) /१०६० / २०२०-२०२१ / सन २०२० , दिनांक १४ ऑक्टोबर २ ९ ५ / २०२०-२०२१ / सन २०२० , दिनांक ८ ऑक्टोबर २०२० , ही 

ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० ( १ ९ ६१ संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० ( १ ९ ६१ चा अधिनियम 
चा अधिनियम क्रमांक २४ ) चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदण्यात क्रमांक २४ ) चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे व 
आलेली आहे व उक्त अधिनियम कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र उक्त अधिनियम कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
सहकारी संस्था नियम, १ ९ ६१ चे नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण नियम, १ ९ ६१ चे नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण 

गृहनिर्माण संस्था असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी संस्था असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण 
गृहनिर्माण संस्था करण्यात आले आहे. 

संस्था करण्यात आले आहे. 


२०२० , 


לל 


" 


לל 


לל 


पालघर , 
दिनांक १४ ऑक्टोबर २०२० . 


प्रशांत पाटील, 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, पालघर . 


पालघर , 
दिनांक ८ ऑक्टोबर २०२० . 


प्रशांत पाटील, 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, पालघर . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पालघर यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक नोंदणी/ अधिसूचना/ रा.प.प्र/ ३०६/ २०२०. सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, पालघर, जि. पालघर याद्वारे अधिसूचीत करीत 
आहे की, न्यु पॅरागोन पॅलेस ड-४ , सहकारी गृहनिर्माण संस्था म . 
सर्व्हे नं . ११४ / अ / ६ पै, कचेरी रोड, पालघर ( प . ) , ता . , जि . पालघर , 
नोंदणी क्रमांक पी.एल.आर / ( पी.एल.आर ) एच.एस.जी/ ( टी.सी) / १०५ ९ / 
२०२०-२०२१ / सन २०२० , दिनांक १४ ऑक्टोबर २०२० , ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( १ ९ ६१ चा अधिनियम 
क्रमांक २४ ) चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे व 
उक्त अधिनियम कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम, १ ९ ६१ चे नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण 
संस्था असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण 
संस्था करण्यात आले आहे. 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक नोंदणी / अधिसूचना / रा.प.प्र / २४० / २०२०. सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, पालघर , जि. पालघर याद्वारे अधिसूचीत करीत 
आहे की, क्वीन पॅलेस ए विंग को. ऑप हौसिंग सोसायटी लि ., सर्वे 
नं . ७८ ब , भूखंड, क्रमांक ड , नवली, ता . , जि . पालघर , नोंदणी 
क्रमांक पी.एल.आर / ( पी.एल.आर )एच.एस.जी/ ( टी.सी)/ १०५१ / २०२० 
२०२१ / सन २०२० , दिनांक ४ सप्टेंबर २०२० , ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० ( १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक 
२४ ) चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे व उक्त 
अधिनियम कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, 
१ ९ ६१ चे नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था 
असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था 
करण्यात आले आहे. 


לל 


לל 


" 


पालघर , 
दिनांक १४ ऑक्टोबर २०२० . 


प्रशांत पाटील, 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, पालघर . 


पालघर , 
दिनांक ४ सप्टेंबर २०२० . 


अजय गुजराथी, 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, पालघर . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १ ९ -२५ , २०२० / कार्तिक २८ - अग्र ४ , शके १ ९ ४२ ११ 
उप निबंधक, सहकारी संस्था, एच - पश्चिम विभाग, मुंबई उप निबंधक, सहकारी संस्था, मुंबई महानगर प्रदेश विकास 
यांजकडून 

प्राधिकरण , मुंबई यांजकडून 
अधिसूचना 

अधिसूचना 
क्रमांक एमयुएम / डब्ल्युएचडब्ल्यु / एचएसजी/ टीसी / १६२२७ / क्रमांक मुंबई / उपनि / मुंमप्रविप्रा / नोंदणी- क.९ ( क -१५४ ब-२ ) / 
सन २०२० / ११२८. - उप निबंधक, सहकारी संस्था, एच - पश्चिम विभाग सन २०२० / १०३०. - उप निबंधक, सहकारी संस्था, मुंबई महानगर 
मुंबई, याद्वारे अधिसूचना करीत आहे की, फोरच्युन पॅराडाईस को प्रदेश विकास प्राधिकरण, मुंबई याद्वारे अधिसुचित करीत आहे की, 
ऑप हौसिंग सोसायटी लि. , सीटीएस. नं. ई / ८३३ ओ , रोड नं. ३ , खार सुप्रभात को - ऑप. हौसिंग सोसायटी लि . , बि.नं. ३० / अ / बी, सीटीएस 
( पश्चिम ), मुंबई ४०० ०५२. नोंदणी क्रमांक एमयुएम / डब्ल्युएचडब्ल्यु / नं . २५२ , २५२/१ ते ७० , २५२/७१ , व्हिलेज आणिक, आणि 
एचएसजी / टीसी /१६२२७ / सन २०२० , महाराष्ट्र सहकारी संस्था सीटीएस नं . १६१ , १६२ , १६४ १६५ ऑफ व्हिलेज मरवली, चेंबूर, 
अधिनियम, १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) ( ९ ) ( १ ) आर.एन.ए. पार्क , वाशीनाका, चेंबूर मुंबई ४०० ०७४. ही संस्था 
अन्वये नोंदविण्यात आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० च्या ( १ ९ ६१ चा अधिनियम 
१२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) क्रमांक २४ ) कलम ९ ( क -१५४ ब -२ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली 
अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण " आहे. तिचा नोंदणी क्र. एमयुएम / एमएमआरडीए / एचएसजी / टीसी / 
भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” करण्यात आले आहे. ३ ९ १ / २०२०-२१ , दिनांक ३ नोव्हेंबर २०२० असा आहे. व उक्त 

अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , 
गौतम वर्धन, 

१ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था 
असून उप वर्गीकरण 

“ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था 
उप निबंधक , सहकारी संस्था, 
मुंबई, 

असे करण्यात आले आहे. 
दिनांक १ ऑक्टोबर २०२० . एच - पश्चिम विभाग मुंबई. 


לל 


मुंबई, 
दिनांक ३ नोव्हेंबर २०२० . 


अभिजित पाटील, 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , मुंबई महानगर 
प्रदेश विकास प्राधिकरण, मुंबई. 


उप निबंधक, सहकारी संस्था , मुंबई महानगर प्रदेश विकास 

प्राधिकरण , मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक मुंबई / उपनि / मुंमप्रविप्रा / नोंदणी- क.९ ( क -१५४ ब -२ ) / 
सन २०२० / १०३१. - उप निबंधक, सहकारी संस्था, मुंबई महानगर 
प्रदेश विकास प्राधिकरण मुंबई, याद्वारे अधिसुचित करीत आहे की , 
अमन को - ऑप. हौसिंग सोसायटी लि . बि.नं. आर - १-३ / ४ , सीटीएस 
नं . ३८३ / ९ ऑफ व्हिलेज आणिक, विष्णुनगर, एल.यु. गडकरी मार्ग, 
चेंबूर, मुंबई ४०० ०७४. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 
१ ९ ६० च्या ( १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९ ( क -१५४ 
ब -२ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे. तिचा नोंदणी क्र . एमयुएम / 
एमएमआरडीए / एचएसजी /टीसी / ३ ९ २ / २०२०-२१, दिनांक ३ नोव्हेंबर 
२०२० असा आहे. व उक्त अधिनियम कलमाच्या १२ ( १ ) आणि 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था, नियम १ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे 
वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " 
सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था 

करण्यात आले आहे. 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , कुडाळ यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक सनिकु / अ / प्रथम अपार्टमेंट गृह / नोंदणी/ २०२० /१३००. 
या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात येते की, प्रथम अपार्टमेंट सहकारी 
गृहनिर्माण संस्था मर्या. कुडाळ , ता. कुडाळ , जि . सिंधुदुर्ग, संस्था 
नोंदणी क्र. एसडीजी/ केडिएल / एचएसजी/टिसी/ ५५४ / २०२० , दिनांक 
२७ ऑक्टोबर २०२० , ने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० 
मधील ( १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) चे कलम ९ ( १ ) अन्वये 
नोंदण्यात आलेली आहे. 

उपनिर्दिष्ट अधिनियम कलम १२ ( १ ) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १० ( १ ) ५ ( ब ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण 
संस्था असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण 
संस्था करण्यात आले आहे. 


असून उप वर्गीकरण 


" भाडेकरू 


" 


לל 


" 


मुंबई, 
दिनांक ३ नोव्हेंबर २०२० . 


अभिजित पाटील, 

उप निबंधक, 
सहकारी संस्था, मुंबई महानगर 
प्रदेश विकास प्राधिकरण, मुंबई. 


के. आर . धुळप , 


कुडाळ , 
दिनांक २७ ऑक्टोबर २०२० . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, 

कुडाळ, जि . सिंधुदुर्ग. 


१२ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १ ९ -२५ , २०२० / कार्तिक २८ - अग्र ४ , शके १ ९ ४२ 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , एल विभाग मुंबई, यांजकडून उप निबंधक , सहकारी संस्था , डी विभाग मुंबई, यांजकडून 
अधिसूचना 

अधिसूचना 
क्रमांक एमयुएम-२ / डब्ल्यु एल / एचएसजी / टीसी / ७३५ / २०२०-२१ / क्रमांक एमयुएम / डब्ल्युडी/ एचएसजी/ टीसी / १००४२ / ४४०/ 
सन २०२०.– उप निबंधक, सहकारी संस्था, एल विभाग मुंबई, २०-२१ / सन २०२०.- उप निबंधक, सहकारी संस्था, डी विभाग 
याद्वारे अधिसुचित करीत आहे की, ट्रेलिस प्रिमायसेस को.-ऑप. मुंबई, याद्वारे अधिसुचित करीत आहे की, शांती निकेतन बी विंग 
सोसायटी लि . , प्लॉट नं ., २०२/२०३ , सीटीएस नं. १२१ आणि १२१ / 

को - ऑप. हौसिंग सोसा. लि . , प्लॉट नं . १२२ , २१ , वाच्छा गांधी रोड, 
१ ते ४ , एल. बी . एस . मार्ग, कुर्ला ( पश्चिम ), मुंबई ४०० ०७०. ही 

गामदेवी, मुंबई ४०० ००७. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० ( १ ९ ६१ चा अधिनियम अधिनियम, १ ९ ६० ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६१ चा 
क्रमांक २४ ) यांच्या कलम ९ ( १ ) उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) 

अधिनियम क्रमांक २४ ) याच्या कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात 
आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था १ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे 

आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र 
वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था " 

सहकारी संस्था १ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण 

इतर 
सर्वसाधारण संस्था असे करण्यात आले आहे. 

गृहनिर्माण सहकारी संस्था 

भाडेकरू 
सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 


८८ 


असून उप वर्गीकरण 


“ 


८८ 


असून उप वर्गीकरण 


לל 


मुंबई, 
दिनांक १५ ऑक्टोबर २०२० . 


संभाजी निकम, 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था, एल विभाग, 

मुंबई. 


मुंबई, 
दिनांक २२ ऑक्टोबर २०२० . 


डॉ . अविनाश ए. भागवत , 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , डी विभाग, 

मुंबई. 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , सी विभाग, मुंबई 

यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक मुंबई / स.नि. / सी वि / ५०६ / २०२०.– सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, सी विभाग, मुंबई याद्वारे अधिसुचित करीत आहे की, 
चंदन हाईटस् को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड, सी.एस क्र . 
१/३०७२ , ३०७२,३०७३,३०७४,३०७५ आणि ३०७६ ऑफ भुलेश्वर 
डिव्हीजन, ३-७ - ९ , १ ली सुतार गल्ली, मुंबई ४०० ००४. नोंदणी 
क्रमांक मुंबई / डब्ल्यू - सी / एचएसजी / (टीसी ) / ९ ५७१ / २०२०-२१ / 
सन -२०२० ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० व 
नियम १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक ( २४ ) याच्या ९ ( १ ) अन्वये 
नोंदविण्यात आली आहे. व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे 
वर्गीकरण . 

गृहनिर्माण संस्था असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 
सहभागीदारी संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 


उप निबंधक , सहकारी संस्था, मुंबई पश्चिम उपनगरे, मुंबई 
गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ , म्हाडा , मुंबई, यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक उपनि / ससं /मुंमं / नोंदणी /५४६ / २०२० / एमयुएम / 
एमएचएडीए/ एचएसजी / टीसी / १३४ ९ ३ / २०२०-२०२१.– उप निबंधक, 
सहकारी संस्था, मुंबई पश्चिम उपनगरे, मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास 
मंडळ, म्हाडा , मुंबई, याद्वारे अधिसुचित करण्यांत येते की, आझाद 
नगर शिवालय हाईटस को - ऑप . हौसिंग सोसा. लि . , इमारत क्र. ३५ , 
बी -विंग, विरा देसाई रोड, आझाद नगर -२, अंधेरी ( पश्चिम ), मुंबई 
४०० ०५३. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० 
( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) याचा कलम ९ ( १ ) अन्वये 
नोंदविण्यात आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) आणि 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था १ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे 
वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था 

असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 
सहभागीदारी संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


मुंबई, 
दिनांक २६ ऑक्टोबर २०२० . 


संदिपान बा. मते , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , सी विभाग, 

मुंबई. 


मुंबई, 
दिनांक २७ ऑक्टोबर २०२० . 


बजरंग जाधव , 
उप निबंधक, सहकारी संस्था, 
मुंबई पश्चिम उपनगरे, 

मुंबई गृहनिर्माण व 
क्षेत्रविकास मंडळ, म्हाडा, मुंबई. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १ ९ -२५ , २०२० / कार्तिक २८ - अग्र ४ , शके १ ९ ४२ १३ 
उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, ता . पनवेल यांजकडून 
मुंबई पश्चिम उपनगरे, मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ, 

अधिसूचना 
म्हाडा मुंबई 

क्रमांक आरजीडी/ पीडब्ल्यूएल / एचएसजी / १५ ९ २ ( टीसी ) / ४४४७ / 
अधिसूचना 

२०२०-२१ / सन २०२०. – सहायक निबंधक सहकारी संस्था ता . 
क्रमांक मुंमं / उपनि / ससं. (मु.प.उ.)/ बी -९ / ५५ ९/ २०२०. – याद्वारे 

पनवेल, जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करण्यात येते की , आर . बी . 
अधिसूचित करण्यात येते की, नियोजित इंद्रप्रस्थ रिजेन्सी सहकारी 

कॉम्प्लेक्स सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या ., सीटीएस नं . ८३० , 
संस्था मर्यादित, प्लॉट नं . ओ . २ , मोतिलाल नगर नं . १ , रोड नं . ४ , 

८३०/१ , ८३०/२ , एम . जी रोड, ता . पनवेल, जि . रायगड नोंदणी 
गोरेगाव (प . ) , मुंबई ४०० १०४ , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 

क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / एचएसजी/( टीसी)/ ४४४७ / २०२० 
अधिनियम, १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ च्या अधिनियम क्रमांक २४ ) यांचा 

२१ / सन २०२० , दिनांक २७ ऑक्टोबर २०२० ने ही संस्था महाराष्ट्र 
कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे. व उक्त अधिनियमाच्या 

सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र नियम 
कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १ ९ ६१ चा 

क्र . २४ ) च्या कलम ९ ( १ ) आणि कलम १५४ ( ब ) ( २ ) अन्वये 
नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून, 

नोंदविण्यात आली असून उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) 
उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे 

आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण 
करण्यात आले आहे. 

गृहनिर्माण संस्था ” असून, उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी 
गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 


לל 


८८ 


לל 


पनवेल, 


दिनांक २७ ऑक्टोबर २०२० . 


मुंबई, 

बजरंग जाधव , 
दिनांक २७ ऑक्टोबर २०२० . 

उपनिबंधक, 
सहकारी संस्था, मुंबई पश्चिम उपनगरे, 
मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ , 

म्हाडा, मुंबई. 


बा . ना . वाघमारे, 

सहायक निबंधक, 
सहकारी संस्था, पनवेल, 

ता . पनवेल. 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, ता . पनवेल यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / एचएसजी /१४ ९ ४ ( टीसी ) / 
४४४५ / २०२०-२१ / सन २०२०. – सहायक निबंधक सहकारी संस्था 
ता . पनवेल, जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करण्यात येते की , न्यु 
ओम रेसिडेन्सी गृहनिर्माण संस्था मर्या, सर्व्हे नं. १ , हिस्सा नं १ + २ 
+ ३ ए / १, व सर्व्हे नं . ४८ , हिस्सा नं . ३ ए , नेवाळी, ता . पनवेल, 
जि . रायगड नोंदणी क्रमांक आरजीडी / पीडल्ब्यूएल / एचएसजी / (टीसी) 
४४४५ / २०२०-२१ / सन २०२० , दिनांक १४ ऑक्टोबर २०२० ने ही 
संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा 
महाराष्ट्र नियम क्र. २४ ) च्या कलम ९ ( १ ) आणि कलम १५४ ( ब) 
( २ ) अन्वये नोंदविण्यात आली असून उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या 
कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १० ( १ ) 
अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून , उप वर्गीकरण 

भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे करण्यात आले 
आहे. 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, ता . पनवेल यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / एचएसजी / १५ ९ ८ ( टीसी ) / ४४४७/ 
२०२०-२१ / सन २०२०. – सहायक निबंधक सहकारी संस्था ता . 
पनवेल, जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करण्यात येते की , मंगलमुर्ती 
कृपा सहकारी संस्था मर्या ., सीटीएस नं . ५३१ / बी व ५३१ / सी , 
परदेशी आळी, ता . पनवेल, जि. रायगड नोंदणी क्रमांक आरजीडी/ 
पीडब्ल्यूएल / एचएसजी / ( टीसी ) / ४४४८ / २०२०-२०२१ / सन २०२० , 
दिनांक २७ ऑक्टोबर २०२० ने ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम, १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र नियम क्र . २४ ) च्या 
कलम ९ ( १ ) आणि कलम १५४ ( ब ) ( २ ) अन्वये नोंदविण्यात 
आली असून उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) आणि 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण 

गृहनिर्माण संस्था ” असून , उप वर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी 
गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 


८८ 


לל 


८८ 


“ 


" 


पनवेल, 


पनवेल, 


दिनांक २७ ऑक्टोबर २०२० . 


बा . ना . वाघमारे, 
दिनांक १४ ऑक्टोबर २०२० . 

सहायक निबंधक, 
सहकारी संस्था, पनवेल, ता . पनवेल. 


बालाजी वाघमारे, 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, पनवेल, 

ता . पनवेल. 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १ ९ -२५ , २०२० / कार्तिक २८ - अग्र ४ , शके १ ९ ४२ 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , सिंधुदुर्ग यांजकडून सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कणकवली यांजकडून 
अधिसूचना 

अधिसूचना 
क्रमांक एसडीजी / एसडीआय / जीएनएल ( ओ ) / १२८ / २०२०-२१ / क्रमांक एसडीजी/ केकेआय / जीएनएल / ( ओ )/ १०८१ / सन २०२०. 
२०२०. – च्या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात येते की, श्रीया 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, कणकवली, ता . कणकवली, जि . 
पर्यटन सहकारी संस्था मर्या., सिंधुदुर्ग, मु. पो. नानिवडे, ता. वैभववाडी, 

सिंधुदुर्ग उद्घोषित करतात की, सह्याद्री कृषीमाल सहकारी संस्था 
जि. सिंधुदुर्ग ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० 

मर्या. कणकवली, ता . कणकवली, जि . सिंधुदुर्ग, ही संस्था महाराष्ट्र 
( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र नियम क्र . २४ ) मधिल कलम ९ ( १ ) 

सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चा ( १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम 
अन्वये नोंदविण्यात आली आहे. 

क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १० 

उपनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये व महाराष्ट्र 
( १ ) ( ७ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था व उप 

सहकारी संस्थांचे नियम, १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १० ( १ ) अन्वये 
वर्गीकरण “ इतर संस्था ” असे आहे. 

संस्थेचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था ” व उप वर्गीकरण “ इतर 

संस्था ” आहे. 
सिंधुदुर्ग, 

एम. बी. सांगळे, 
दिनांक २३ ऑक्टोबर २०२० . 

जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था, सिंधुदुर्ग. 

एल . एस. लष्कर , 
कणकवली, 

सहायक निबंधक, 

दिनांक १२ ऑक्टोबर २०२० . सहकारी संस्था, कणकवली. 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, कणकवली यांजकडून 
अधिसूचना 

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , कणकवली यांजकडून 
क्रमांक एसडीजी / केकेआय / एचएसजी / टीसी / ११५४ / २०२०-२१ / 

अधिसूचना 
सन २०२०. – खालील मजकूर महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग-१, 
मध्ये प्रसिद्ध करण्याची मा. व्यवस्थापक , शासकीय मुद्रणालय, मुंबई क्रमांक एसडीजी / केकेआय /पीआरडी / ( आय ) / १० ९ २ / २०२०-२१ / 
यांना विनंती करण्यात येत आहे. जा. क्र . एसडीजी / केकेआय / सन २०२०. — सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कणकवली, 
एचएसजी / टीसी / ११५४ / २०२०-२१ / सन २०२०. - सहायक निबंधक , ता . कणकवली, जि. सिंधुदुर्ग उद्घोषित करतात की, सिंधुभूमी काथ्या 
सहकारी संस्था, कणकवली, ता . कणकवली, जि . सिंधुदुर्ग उद्घोषित उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. कणकवली, ता . कणकवली, 
करतात की , श्री स्वामी समर्थ अपार्टमेंट सहकारी गृहनिर्माण संस्था 

जि. सिंधुदुर्ग, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० 
मर्या., कलमठ , ता . कणकवली, जि . सिंधुदुर्ग, ही संस्था महाराष्ट्र 

चा ( १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १ ) 
सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चा ( १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम 

अन्वये नोंदविण्यात आली आहे. 
क्र . २४ ) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे. 

उपनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये व महाराष्ट्र 
उपनिर्दिष्ट अधिनियम क्र. कलम १२ ( १ ) अन्वये व महाराष्ट्र 

सहकारी संस्थांचे नियम, १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १० ( १ ) अन्वये 
सहकारी संस्थांचे नियम १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १० ( १ ) अन्वये 

संस्थेचे वर्गीकरण " उत्पादक संस्था " व उप वर्गीकरण “ औद्योगिक 
संस्थेचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था व उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 

उत्पादक 
सहभागीदारी संस्था ” असे आहे. 


לל 


לל 


” आहे . 


कणकवली, 
दिनांक १३ ऑक्टोबर २०२० . 


एल . एस. लष्कर, 

जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था, कणकवली. 


कणकवली, 
दिनांक २२ जून २०२० . 


एल. एस . लष्कर , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, कणकवली. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


